राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना 
“उत्कृष्ट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था 
पुरस्कार” देण्याच्या योजनेस प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांकः आयटीआय २०१५/प्र.क्र. १४२/व्यशि-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ एप्रिल, २०२२ 


पहा: १) झासन निर्णय क्र. आयटीआय-२०१५/प्र.क्र.१४२/व्यशि-३, दि.१७.०२.२०१८ 

२) शासन शुध्दीपत्रक sh. आयटीआय-२०१५/प्र.क्र.१४२/व्यशि-३, दिनांक -१०.०२.२०२२ 

3) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांचे क्र. ७/प्रशिक्षण/२०२२/३०, 

दिनांक ३१.०३.२०२२ चे पत्र 

शासन पुरकपत्र : 

संदर्भ क्र. १ अन्वये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना "उत्कृष्ट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पुरस्कार" 
देण्याचा निर्णय दि.१७.०२.२०१८ च्या शासन निर्णय अन्वये घेतलेला आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र पुरस्कृत 
कौशल्याचार्य पुरस्कारासाठी निवड होणाऱ्या प्रशिक्षकांना सुध्दा प्रत्येकी रु.१.०० लाख याप्रमाणे ५ 
प्रकारातील पुरस्कारांकरीता रु.५.०० लाख देण्याबाबत संदर्भ क्र. २ अन्वये दिनांक १०.०२.२०२२ रोजी 
शासन शुध्दीपत्रक निर्गमित केलेले आहे. संदर्भ क्र. 3 अन्वये संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण यांनी 
दिनांक १०.०२.२०२२ च्या शासन शुध्दीपत्रकामध्ये सुधारणा करण्याबाबत विनंती केली आहे. त्याअनुसार 
शासकीय तसेच खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांसाठी “उत्कृष्ट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पुरस्कार” 
तसेच केंद्रशासन पुरस्कृत कौडल्याचार्य या पुरस्काराकरीता राज्यातील निवड होणाऱ्या ५ प्रकारातील 
प्रशिक्षकांना प्रत्येकी रु.१.०० लाख पुरस्कार देण्याकरीताच्या लेखाशिर्षामध्ये खालिलप्रमाणे समावेश 
करण्यात येत आहे. 

“मागणी क्र :- झेडए-२, २२३०, कामगार व सेवायोजन, ०३, प्रशिक्षण, ००३, कारागिर व 
पर्यवेक्षक यांचे प्रशिक्षण, ०२, कारागिरांचे तांत्रिक व व्यवसायिक प्रशिक्षण, (०२)(१४) उत्कृष्ट औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थांना पुरस्कार (२२३० A398)”, ०५-बक्षिस, १३-कार्यालयीन खर्च, २६-जाहिरात व प्रसिध्दी 

सदर लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पात दरवर्षी मंजूर होणाऱ्या तरतुदीतून खर्च भागविण्यात यावा. 

सदर शासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०४२२१५१९४०९००३ असा आहे. हे पुरकपत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
V ino d S h es h rao 1. of Maharashtra, ou=Skill Development and 


5.4.21 
2d5f7c14953d, 
serial 


‘tment, postal 32, st=Maharashtra, 
९9९6149131 b01b00963f2e754c6ee 


Bondre य रि 
(विनोद बोंदरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. प्रधान सचिव, कौडाल्य , रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, 
मंत्रालय, मुंबई 


२. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 


शासन निर्णय HAH: आयटीआय २०१५/प्र.क्र.१४२/व्यशि-३ 


४. मा. मंत्री, कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई . 
६. संचालक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई. 
७. सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, (संचालनालयामार्फत) 
८. उप सचिव (व्यय-६/ अर्थसंकल्प १८), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. उप सचिव (का.१४७१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, (संचालनाळयामार्फत) 
१२. सर्व संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, (संचालनालयामार्फत) 
१३. निवडनस्ती/ व्यशि-३, 


